राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, 
कांदिवली हे रुग्णालय राज्य कामगार विमा 
महामंडळास हस्तांतरीत करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०१७/प्र.क्र.६२०/राकावि-२ 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, इमारत संकुल, 
१० व मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २३ फेब्रवारी, २०१८ 


वाचा - 
१) राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक यु-१६/२५/६/युएसआयएच, 
कांदिवली/२००८-एमईडी-२, दिनांक २१.१२.२०१७. 
२) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक - आयुक्‍्त/ राकावियो/ 
का.क्र.९/३९२-९५/२०१८, दिनांक ०६ जानेवारी, २०१८. 


प्रस्तावना - 

मा.मंत्री (आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२४.११.२०१७ रोजी मा.प्रधान 
सचिव (आरोग्य व कुटुंब कल्याण), आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, वैद्यकीय आयुक्त, राज्य 
कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत मा.मंत्री (आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण) यांनी राज्य कामगार विमा रुग्णालय, कांदिवली हे राज्य कामगार विमा महामंडळास 
हस्तांतरीत करण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशास अनुसरुन राज्य कामगार विमा योजना 
रुग्णालये, कांदिवली हे राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांना हस्तांतरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

या शासन निर्णयाद्वारे राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली हे रुग्णालय राज्य 
कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली येथील कार्यरत असलेले सर्व अधिकारी व 
कर्मचारी यांना आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांनी इतर राज्य कामगार विमा योजना 
रुग्णालय व सेवा दवाखाने येथे समाविष्ट करुन घेण्यात यावे. 

रुग्णालय हस्तांतराबाबत आवश्‍यक ती पुढील कार्यवाही आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, 
मुंबई आणि क्षेत्रिय संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांनी करावी. तसेच सदर 


शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०१७/प्र.क्र.६२०/राकावि-२ 


रुग्णालय हस्तांतरीत झाल्यापासून तातडीने कार्यान्वित होईल याची दक्षता राज्य कामगार विमा 
महामंडळ, नवी दिल्ली यांनी घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२२२१७५६२७४४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay R More 
व्य DN: c=IN, o=Government Of 
a N a Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7256abb8dd472637941e 


581488fb02eda9e0d6b701c434bc 
O re f471a0d525f80681, cn=Sanjay R 
More 


Date: 2018.02.23 12:49:52 +05'30' 


संजय रा. AR 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
२) संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय) राकावियो, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
8) महासंचालक, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-११० ००२. 
५) वैद्यकीय आयुक्त, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-११० ००२. 
६) उप वैद्यकीय आयुक्‍त, राकाविय महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-१०० 
00२. 
७ प्रादेशिक संचालक, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परेल, 
मुंबई-१३. 


) प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
१०) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र २, नागपूर. 
99) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
१२)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र २, नागपूर. 
१३) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राकावि योजना, मुंबई/पुणे/नागपूर. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०१७/प्र.क्र.६२०/राकावि-२ 


१४)वैद्यकीय अधिक्षक, राकावियो रुग्णालय, वरळी/अंधेरी/मुलुंड/ कांदिवली/ठाणे/ 
उल्हासनगर/वाशी/औंध-पुणे/सोलापूर/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/महात्मा गांधी स्मृती 
रुग्णालय परेल, मुंबई. 

१५) वित्त विभाग (व्य-१३) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८)सहाय्यक संचाळक, लेखा व लेखा परिक्षा, आयुक्तालय, पंचदिप भवन, लोअर परेल, 
मुंबई-१३. 

१९) अवर सचिव, सेवा-१, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

२०) निवडनस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


